सन २०१९-२० या वर्षातील प्रत्यर्पित 
होणारी तरतूद (दत्तमत)(अनिवार्य) 

मागणी क्रमांक व्ही-२ 

“ २०७० इतर प्रशासकीय सेवा ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअं/प्रत्यर्पि-२२१९/(प्र.क्र.११९/२०१९)/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळ मजला,(विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-१५,मार्च २०२० 
शासन निर्णय :- 


सन 2098-20 सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-२ “२०७० 
इतर प्रशासकीय सेवा”या लेखाशीर्षाखाली एकूण अनुदानापैकी (दत्तमत) अनिवार्य रु.१,४०,८४,०००/- 
(अक्षरी रुपये एक कोटी चाळीस लाख चौ-याऐंशी हजार फक्त) एवढी रक्‍कम सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 

२. उपसचिव अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विंनती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ 
मध्ये प्रत्यार्पित केलेली रक्‍कम विशोष शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 

3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००६०८१४०४३१९६०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SEEMA BABAN 
JADHAV 


(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महालेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. मा.प्रधान सचिव (सहकार) सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२, 
७. सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. मा.अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, पुणे. 
९. उप सचिव(२२स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
११. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१२. निवडनस्ती का.क्र.(१७स) 


विवरणपत्र -2 
शासन निर्णव क्रमांक आसुअ/प्रत्याप-२२१९/(प्र.क्र.१९९/२०१९)/१७स दि.९५.३.२०२० चे सहपत्र 
सन २०१९-२० या वर्षांच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यापित (समर्पित) रकमा दर्शविणारे विवरणपत्र 
मागणी क्रमांक -व्ही-२,२०७०,इतर प्रशासकीय सेवा (बचत)(-) THA असणा-या (अनिवार्य) योजना 
(रुपये हजारात) 


सन २०९९-२० चे अर्थसंकल्पिय (बचत) प्र 


अंदाज किंबा पूरक विनियोजन करावयाची रक्‍कम 


२०७०, इतर प्रशासव E रिक्त पदे न भरल्याने, तत्कालीन आयुक्‍त ब सध्याचे आयुक्‍त यां 
८००- इत्तर खर्च,(००)(०१) (२०७० ०८८२) वेतन आयोगानुसार वेतन निश्‍चिती अदयाप न झाल्याने त्यांचे बेतन अदा 
| पृमा.डिसे._ | करण्यात आले नाही.प्राधिकरणाचे वेबसाईट बनविणेच्या कामास 
प्रशासकीय/वित्तीय मंजूरी ३१ मार्च अखेरपर्यंत प्राप्त न झाल्याने तसेच वित्त 
विभागाने सन २०१९-२० करिता उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीमधून खर्च 
भागविण्यात आला असल्याने उर्वरित तरतूद सर्मार्पत. 


